अंजनी मध्यम प्रकल्प, ता. एरंडोल 
जि. जळगाव तृतीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.- सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्र 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ ऑगस्ट,२०२२. 


संदर्भ- १. शासन निर्णय क्र. एएनजे/ १०७६/२३७१/मध्यम -१ दि. ०५.०३.१९७७. 
२. शासन निर्णय, पा. वि.क्र. अंजनी १०९२/१२४७/(क्र.२१०/९२)ज.स.अं. 
दि. १९/१०/१९९२. 
३. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचा निर्णय क्र. तापाविमं/ कासं/प्रवि-४/ 
सुप्रमा/१४/मप्र/१९९९ दि. ०६/०४/१९९९. 
४. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचा निर्णय क्र. तापाविमं/ कासं/ 
प्रशा१/सुप्रमा /३१/मप्र/२००५ दि. २०/०९/२००५. 
. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र 
क्र.तापाविम/ प्रशा-५/५९५३/सन२०१९ दि. ०३/०९/२०१९. 


o~ 
ae 


प्रस्तावना:- 
अंजनी मध्यम प्रकल्प हा तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत जळगांव 
जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील पळासदळ गावाजवळ अंजनी नदीवर बांधण्यात आला आहे. 
सदर प्रकल्प तापी खोऱ्यातील गिरणा उपखोऱ्यातीळ आहे. या प्रकल्पामुळे जळगांव जिल्ह्यातील 
एरंडोल व धरणगांव तालुक्‍यातील एकुण २८३१ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. 


अंजनी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक- २ नुसार सन १९९१-९२ चे दरसूचीवर 
आधारीत रू. १७.९६ कोटी (सतरा कोटी शाह्यानऊ लक्ष फक्त) नव्याने मूळ प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक- ३ अन्वये अंजनी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पास सन १९९७-९८ 
चे दरसूचीवर आधारीत रू. ४८.९२ कोटी (अठेचाळीस कोटी ब्यानऊ लक्ष फक्त) किंमतीस प्रथम 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. संदर्भ क्रमांक- ४ अन्वये अंजनी मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पास सन २००२-०३ चे दरसूचीवर आधारीत रू. ८५.२१ कोटी (पंच्याऐंशी कोटी एकवीस लक्ष 
फक्त) किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे. 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी संदर्भ क्रमांक- ५ 
अन्वये सन २०१७-१८ चे दर सूची वर आधारीत रुपये २३१.८२ कोटी किंमतीचा तृतीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव AFIT शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय 
गुणोत्तर १.७६ येत असून प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो. 

वरील प्रमाणे तृतीय सुप्रमा अंदाजपत्रकाची प्रस्तावित किंमत मंजूर द्वितीय सुप्रमा 
किंमतीपेक्षा ₹ १४६.६२ कोटीने वाढली असून वाढीची टक्केवारी १७२.०५% इतकी येते. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्न 


किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


मंजूर द्वितीय 
न सुप्रमा एकूण वाढीच्या 
= बाब वाढ किंमतीच्या । तुलनेत वाढीची 
ी द वा 
तुलनेत टक्केवारी 
टक्केवारी 
(१ | दरसूचीतील बदलामुळे झालेली ४९.१० ५७.६२ ३३.४९ 
वाढ 
(२ । जास्त दराची निविदा स्विकृतीमुळे २.७३ ३.२० १.८६ 
वाढ 
(३) | भूसंपादन व पुनर्वसन किंमतीतील ६३.७६ ७४.८२ ४३.४८ 
वाढ 
(४ | अपुर्‍या तरतुदी मुळे झालेलीवाढ -0.(७६ -०.८९ -०.५१ 
(५ | इतर कारणामुळे झालेली वाढ २३.६४ २७.७४ १६.१२ 
(६ | अनुषंगिक खर्चात झालेली वाढ ८.१५ ९.५६ ५.५६ 
एकुण: १४६.६२ १७२.०५ 400,00 


प्रकल्पाचा संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा १५.६२ द.ल.घ.मी. असून एकूण पाणी वापर 
२२.६४ द.ल.घ.मी. इतका आहे. संदर्भ क्रमांक- ५ अन्वये प्राप्त प्रस्तावास तृतीय सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

शासनाच्या या निर्णयाव्दारे अंजनी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प योजनेच्या सन २०१७-१८ 
दरसूचीवर आधारित रुपये २३१.८२ कोटी (रुपये दोनशे एकतीस कोटी ब्याएऐंशी लक्ष फक्त) 
किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
त्यापैकी रूपये रु. 294.09 कोटी (रुपये ast पंधरा कोटी दोन लक्ष मात्र) कामाप्रित्यर्थ व रु. 
१६.८१ कोटी आस्थापना व अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा 
गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 
२. या योजनेस प्रदान केलेली तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प 
कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये अनुक्रमांक ०२ /२०२२ वर नोंद घेण्यात आली आहे. 
३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या 
मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. 
४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च ळेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
यावरील भांडवली खर्च (०३) मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (वाणिज्य) अंजनी मध्यम प्रकल्प “पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना” यावर खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५.१ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ६पैको२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्न 


५.२ राज्यतांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्यांची पुर्तता झाल्याची 
महामंडळाने खातरजमा करावी. 

५.३ सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
महामंडळाची राहील. या संदर्भात शासनाचे प्रचलित झासन निर्णय, नियम, ७/७ ची 
मार्गदर्शाक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे 
महामंडळाची राहील. 

५.४ सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपध्दतीत 
अनियमितता झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल 
अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण होण्याची शहाक्यता असेल Ba कोणत्याही बाबींना 
शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अशी कोणतीही सहमती/मान्यता 
शासनाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. 

५.५ सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक 
क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली 
जाणार नाही. 

५.६ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा समावेश शासन मान्यतेशिवाय 
प्रकल्पात करू नये. 

५.७ प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणी साठ्याचा 
सिंचनाकरिता 
जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्य क्रम निश्चित करण्यात 
यावा व 
त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

६. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 

७. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक- २०५/२०२१/का. 
१४३४ दिनांक-२६/११/२०२१, वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-४५०/२१/व्यय-१२ 

दिनांक-०४/०१/२०२२ यांच्या शिफारशीसह निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८०२१५१२५४६५२७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAPOLE ला rn 
(अतुल कपोले) 
शासनाचे सह सचिव 


सहपत्र :- उपशीर्ष निहाय तरतुदीचा गोषवारा. 
प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ६पैको३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्न 


AD 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभागयांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 


CS 0८ ww 


षु 


G ८४ 


सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


won 


१०) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 

११) मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 

१३) आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) उप सचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अधीक्षक अभियंता, तापी पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव. 

१६) वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) नियोजन विभाग (का- १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ६पैको४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्न 


उप शीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
अंजनी मध्यम प्रकल्प, ता. एरंडोल, जि.जळगाव 
शासन निर्णय क्र. क्र.- सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्न 
दिनांक- ०२ ऑगस्ट, २०२२ चे सहपत्र. 


(किंमत रुपये कोटी) 
अ.क्र उपशिर्ष मंजूर द्वितीय नुसार किंमत | तृतीय सुप्रमा नुसार किंमत | वाढ/घट 
(आओ) |- शिर्षकामे 
१ | अ- प्राथमिक ०.१४ ०.१९ ०.०५ 
२ | बी- भूसंपादन ३७.२९ ९८.३७ ६१.०८ 
३|सी- कामे २१.५४ ५८.२४ ३६.७ 
४ | डी - विमोचक ०.६६ १.८२ १.१६ 
५ | के - इमारती १.०६ ०.६८ -०.३९ 
६ | एम- प्लान्टेशन ०.०३ ०.१८ ०.१५ 
| 8 ओ- संकोर्ण ०.१७ ३.९४ ३.७७ 
८ | पी - देखभाल ०.७१ १.६४ ०.९३ 
९ | e-store व संयंत्रे ०.६२ ०.०६ 0.46 
१० | आर - सस्ते ०.५७ ०.८२ ०.२५ 
एकूण (ओ ६२.७९ १६५.९४ १०३.१४ 
(ब) कालवे 
१ | अ- प्राथमिक ०.२४ ०.४५ ०.२१ 
2 | बी- भूसंपादन १.५१ ४.२ २.६९ 
3 सी- कामे क आका ०.८८ ०.८८ 
४ | डी - विमोचक ०.३५ ०.५३ ०.१८ 
५ | इ- प्रपात ०.१६ ०.२३ हि 
६ | एफ-मो-यांची कामे १.९७ ५.८२ ३.८५ 
७ | जी- पूल ०.८२ १.१७ ०.३५ 
८ | एच -अतिवाही ०.०७ ०.११ ०.०४ 
९ | &- इमारती ०.५१ ०.१२ -०.३९ 
go | एल-:मातीकामे १.४८ ३.९१ २.४४ 
qq | एम-वृक्षारोपण ०.०८ ०.२१ ०.१३ 
१२ | ओ- संकोर्ण ०.०६ ०.०१ _०.०५ 
१३ | पी- देखभाल ॥ हणी | Le -०.०७ 
१४ | क्‍्यु-औजारेव संयंत्रे ०.०९ किक तागा _०.०९ 
१५ | आर -दळणवळण ०.३ ०.०५ -०.२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१९/५६५/(प्र.क्र.१८२/१९)/मप्न 


अ.क्र उपशिर्ष मंजूर द्वितीय नुसार किंमत | तृतीय सुप्रमा नुसार किंमत | वाढ/घट 
१६ | यु-वितरीका ६.०५ ३१.३९ २५.३४ 
एकूण (बो १३.9६ ४९.०८ ३५.३४ 
एकूण (अब) ७६.५५ २१५.०१ १३८.४६ 
अनुषंगीक खर्च ८.६६ १६.८१ ८.१५ 
एकूण ८५.२१ २३१.८२ १४६.६२ 
ठळक बाबी 
अ) या योजनेचे सिचन क्षेत्र (0/) २८३१ हेक्‍टर आहे. 
ब) लाभव्यय गुणोत्तर - १.७६ > १.५० 
क) आर्थिक परतावा दर (IRR) - १२.७२ % 
KAPOLE fae ntl 
(अतुल कपोले) 
शासनाचे सह सचिव 


पृष्ठ६पैको६ 


